प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत 
खासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम (जिल्हा 
वार्षिक योजना सन २०१७-१८) अंतर्गत मा. खासदार 
श्रीमती वंदना चव्हाण, राज्यसभा सदस्य, नोडल 
जिल्हा-पुणे यांच्या विकास निधीतून संस्थेकरिता यंत्र 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 

ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : एसएचपी-२०१८/प्र.क्र.१२९/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 
3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१७/१८/कोषा.प्रशा-५, 
दिनांक २९.०१.२०१८. 
४) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 
५ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१७/१८/कोषा.प्रशा-५, 
दिनांक १४.०३.२०१८. 
६) शासन पूरक परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१७/१८/कोषा.प्रशा-५, 
दिनांक २२.०३.२०१८. 
७) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/ससरुपु/बॅऑव्हेई- 
व्हेन्टि/जिनिस/३-म/२५२५/१८, दिनांक : १४.०३.२०१८. 
८) जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांचे पत्र क्र. 
नियोजन-१०/खास्थाविका/वंदनाचव्हाण/रासस/प्रमाआ-१/२०१७-१८/२४६/२०१८, 
दिनांक १८.०१.२०१८. 


वाचा: १ 


~~ 


शासन निर्णय :- 


ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे या संस्थेस सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत 


खासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम (जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१७-१८) अंतर्गत मा. खासदार 


श्रीमती वंदना चव्हाण, राज्यसभा सदस्य, नोडल जिल्हा-पुणे यांच्या विकास निधीतून जिल्हा नियोजन 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएचपी-२०१८/प्र.क्र.१२९/प्रशा-१ 


समितीमार्फत यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी रुपये ४२,७५,६००/- इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले 


आहे. सदर अनुदानातून एकूण रुपये ४२,७५,६००/- (अक्षरी रुपये बेचाळीस लक्ष पंचाहत्तर हजार सहाऱो 


फक्त) इतक्या रकमेची uit तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या 


शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. nee eee re प्रशासकीय 
नग नग एकूण 
यंत्राचे नांव नग प्रती नग किंमत एकूण किमत. | अन्यायी रवकग 
ि बटरी आपरेटर व्हेईकल | 02 ३,४९,४४० ६,९८,८८० ६,९८,८८० 
२ सिटर विथ स्ट्रेचर 

2. । व्हेटीलेटर 03 99,82, 280 ३५,७६,७२० ३५,७६,७२० 
एकूण ४२,७५,६०० ४२,७५,६०० 

अटी :- 


१. निधीच्या माध्यमानुसार शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१७/१८/ 


कोषा.प्रशा-५, दिनांक २९.०१.२०१८, दिनांक १४.०३.२०१८ व दिनांक २२.०३.२०१८ अन्वये 


आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस खरेदीच्या प्रस्तावांबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबतचे निर्बंधांच्या 


अनुषंगाने वित्त विभागाची सहमती घेण्यात आलेली आहे. 


२. सदर प्रशासकीय मान्यता केंद्र पुरस्कृत खासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम (जिल्हा वार्षिक 


योजना सन २०१७-१८) अंतर्गत मा. खासदार श्रीमती वंदना चव्हाण, राज्यसभा सदस्य, नोडल 


जिल्हा-पुणे यांच्या विकास निधीतून जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर निधीतून प्रदान 


करण्यात येत आहे. 


३. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आव्यकता नाही, याबाबत 


संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


४. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएचपी-२०१८/प्र.क्र.१२९/प्रशा-१ 


षु वि 


Go 


१ 


axe) 


२. 


शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद 


केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स Gora लि. मार्फत 


करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 


२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 


खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु BAHU 


किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची 


आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्नरीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केळेला नसल्याबाबत व 


सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


.सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 


दक्षता घ्यावी. 


Rid शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखाळीळ 


परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त त्यात नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएचपी-२०१८/प्र.क्र.१२९/प्रशा-१ 


सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत खासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम (जिल्हा 
वार्षिक योजना सन २०१७-१८) अंतर्गत मा. खासदार श्रीमती वंदना चव्हाण, राज्यसभा सदस्य, 


नोडल जिल्हा-पुणे यांच्या विकास निधीतून जिल्हा नियोजन समितीमार्फत दिलेल्या निधीतून 


भागविण्यात यावा व खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार तसेच वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १५६/२०१८/व्यय-१३, 


दिनांक २८.०३.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने तसेच प्रशासकीय विभागास 


असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११५३९३०९११३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 
DN: c=IN, o=Government Of 

i (1 N र Maharashtra, ou=Medical Education 
and Drugs Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba 


5a50897b7b2244d66593f50dd713da8 
3860912503, cn=Arun M. Dahale 
Date: 2018.03.31 17:29:20 +05'30' 


(अ.मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
७. निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


